शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता 
नवीन महाविद्यालय सुरू 
करण्यासंदर्भात इरादापत्र देणेबाबत. 
(न्यायालयीन प्रकरण) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र-२०१९/(१२७/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 
२०१७/(२९/१७)/ मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 
२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांचे याचिका प्रकरणी 
दिनांक ०७.०९.२०२२ रोजीचे आदेश. 


शासन आदेठा 


आमगांव नगरविकास बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेच्या नवीन वाणिज्य महिला 
महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी इरादापत्रास मान्यता न मिळाल्याने सदर 
संस्थेने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्रमांक ३४२८/२०१९ 
दाखल केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दिनांक 
०७.०९.२०२२ रोजी सुनावणी झाली असता मा. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले 
आहेत. 


The petitioner Society is desirous of starting a new course of 
B.Com. and the proposal of the petitioner has also been forwarded by 
the Department of Higher and Technical Education, Mantralaya, Mumbai 
vide its covering letter dated (9/2/2098 to the respondent No.2. 

Copy of the aforesaid proposal is filed on record and it discloses 
that the proposal of the petitioner Society is at Sr. No.9 of the list 
enclosed to the covering letter dated (9/2/2098. It is pointed out by the 
learned Counsel for the petitioner that this proposal is pending for 
consideration and necessary decision with respondent No.2 for a long 
period of time. 

In the affidavit filed by the respondent No.9 it has been stated that 


the deficiencies pointed out have now been removed. 


शासन आदेश क्रमांकः न्यायाप्र-२०१ ९/(१२७/१९)/मशि-४ 


We, therefore, partly allow the petition and direct the respondent 
No.4 to re-examine the proposal in accordance with law as expeditiously 
as possible and take a decision preferably within a period of two months 
from the date of the order. 


Rule is made absolute in the above terms. No costs 


मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेशात याचिकादार संस्थेच्या नवीन 


महाविद्यालयाच्या प्रस्तावाबाबत दोन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याबाबत आदेशित केले 


होते. प्रस्तुत याचिका प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दिनांक ०७.०९.२०२२ रोजीचे आदेश व 
याचिकादार संस्थेचा प्रस्ताव निकषांची पुर्तता करीत असल्याने गुणवत्तेनुसार पात्र ठरत 


असल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेता, याचिकादार संस्थेच्या नवीन महाविद्यालयास 


खालील विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ 
मधील कलम १०९ (३) (घ) मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाच्या कायम विनाअनुदान तत्वावरील या प्रचलित 


धोरणानुसार इरादापत्र देण्यात येत आहे. 


एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा 


आमगांव नगरविकास बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेचे | बी.कॉम 
महिला महाविद्यालय, कालीमाटी सी/ओ weet 
टायपिंग, आमगांव, ता. आमगांव, जि. गोंदिया- ४४१ 
९०२ 


३. उपरोक्त इरादापत्राकरीता पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू राहतील :- 


१) 


शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात 
येणारे इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी 
राहील. 

सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी 
विहित अटी व शतींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे 
संस्थेस नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त 
झाल्याशिवाय महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 

शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शर्तीच्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः न्यायाप्र-२०१ ९/(१२७/१९)/मशि-४ 


4) 


आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शर्तीची पूर्तता करुन त्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या 
कागदपत्रांसह विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन 
निर्णय दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद 
करण्यात आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनुसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार 
इरादापत्र प्राप्त संस्था इरादापत्राच्या अटी व शर्ती पूर्ण करतात, त्यांनी विद्यापीठाकडे 
अंतिम मान्यतेसाठी सर्व कागदपत्रांसह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार 
संस्थांचे अर्ज व त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशींसह परिशिष्ट 
“क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या कागदपत्रांसह शासनाकडे सादर करावा. 
नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 
इरादापत्रातील अटी व शातींची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. तसेच शासन निर्णय दिनांक १५.०९.२०१७ सोबतच्या 
परिशिष्ट - “क” मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र 
व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 
सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने 
संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 
सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु 
करण्यास इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या 
धारणेतून देण्यात येत आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 
महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 
नयेत. अशाप्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यासंदर्भातील कायद्यातील 
तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 
महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित 
केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात 
adie याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल 
सादर करतांना या संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन SSS क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/(१२७/१९)/मशि-४ 


१० राज्य क्रीडा व युवा धोरण, २०१२ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, 
शासन निर्णय, दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पाळन करणे अनिवार्य राहील. 


४. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही 
करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 


दघ. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३०७२५१११७२२१००८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2023.07.25 11:28:26 +05'30' 


(अशोक रां. मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा 


— 


. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. कुलसचिव, एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई. 
८. संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
९. विशि-५/विशि-४ , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१०. संबंधित संस्था (संबंधित विद्यापीठामार्फत) 
११. निवडनस्ती (मरि-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


